राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या शालेय 
अभ्यासक्रमात मराठी भाषा विषय अनिवार्य 
करण्यासंदर्भात शासनस्तरावर समिती 
स्थापन करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मभावा-२०१९/प्र.क्र.४२/भाषा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०६ ऑगस्ट, २०१९ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या शालेय अभ्यासक्रमात मराठी विषय अनिवार्य करण्याकरीता 
“मराठी शिक्षण अधिनियम” करण्यासाठी विविध संघटनांनी आग्रह धरलेला आहे. या संदर्भात मराठी 
प्रेमी संघटनांनी दि. २४.०६.२०१९ रोजी आझाद मैदानात आंदोलन केळे असता 
मा. मुख्यमंत्रीमहोदयांनी आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने दिलेल्या निदेशानुसार, मा. मंत्री 
(मराठी भाषा) व मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण व क्रीडा) यांच्यासमवेत पु.ल.देशपांडे सभागृह, प्रभादेवी, मुंबई 
येथे दि. १९.०७.२०१९ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत चर्चा करताना 
ज्येष्ठ साहित्यिक श्री.मधु मंगेश कर्णिक यांनी संयुक्‍त समितीद्वारे याबाबत विचारविनिमय करावा असे 
सूचित केले. त्यानुषंगाने राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या शालेय अभ्यासक्रमात मराठी विषय 
अनिवार्य करण्याच्या दृष्टीने व्यापक चर्चा करुन याबाबतचा अहवाल तयार करण्याकरीता शासन 
स्तरावर समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 

राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या शालेय अभ्यासक्रमात मराठी भाषा हा विषय अनिवार्य 
करण्याकरीता वैधानिक तरतूद करण्याच्या दृष्टीने विचारविनिमय करुन याबाबत शिफारशी 
करण्यासाठी मा. मंत्री (मराठी भाषा) यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे तज्ज्ञ समितीची स्थापना 
करण्यात येत आहे. 


१) मा. विनोद तावडे , मंत्री, मराठी भाषा - अध्यक्ष 
२) मा. अँड . आशिष ]ोलार, मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा - उपाध्यक्ष 
३) श्री मधु मंगेश कर्णिक - सदस्य 
४) प्रा.कौतिकराव ore पाटील - सदस्य 
५) श्री.लक्ष्मीकांत देशमुख - सदस्य 
६) डॉ. नागनाथ कोतापल्ले - सदस्य 
७) श्री.रंगनाथ पठारे - सदस्य 


८) डॉ. रेणू दांडेकर - सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः मभावा-२०१९/प्र.क्र.४२/भाषा-२ 


९) डॉ.रमेठा पानसे - सदस्य 
qo) डॉ.दादा गोरे - सदस्य 
११) श्री.रमेश कीर - सदस्य 
१२) श्रीमती विभावरी दामले - सदस्य 
१३) श्री. सुधीर देसाई- सदस्य 


१४ 
१५ 


) श्रीमती वंदना कृष्णा, अ.मु.स., शालेय शिक्षण विभाग - सदस्य 
) श्री.भूषण गगराणी - प्रधान सचिव, मराठी भाषा विभाग - सदस्य 
२) समितीची कार्यकक्षा : सदर समिती शाळेय अभ्यासक्रमात मराठी भाषा हा विषय अनिवार्य 
करण्याच्या दृष्टीने अन्य राज्यातील भाषाविषयक अभ्यासक्रमाचा तुलनात्मक अभ्यास करुन आपला 
अहवाल व शिफारशी शासनास सादर करेल. 
३ अशासकीय सदस्यांना वित्त विभाग शा.नि.क्र. बैठक २०१२/प्र.क्र. १/सेवा-५, दि. २४ मे , २०१२ 
नुसार बैठक भत्ता तसेच वित्त विभाग शा.नि.क्र. प्रवास १०१०/प्र.क्र. २/सेवा-५, दि. ०३ मार्च, २०१० 
मधील परिच्छेद १२ मधील तरतुदीनुसार प्रवास व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 
४ & सदर खर्च मराठी भाषा विभागाच्या चालु आर्थिक वर्षातील कार्यालयीन खर्चासाठी असलेल्या 
वित्तिय तरतूदीतून अदा करण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८०६१७४३२६८६३३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Aparna Arvind Gawde 
A a [| Nn a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Marathi 
p Language, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=240bdeb5a8c04b434248c583b5e7f565fb8f4397eae 
617484fa00c420b9d8820, 


Arvind Gawde ण वावा 
(अपर्णा अ.गावडे) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 

३. सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मभावा-२०१९/प्र.क्र.४२/भाषा-२ 


Cc 
ae 


. सर्व विधानसभा सदस्य व विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 

६. अध्यक्ष व सदस्य , मराठी भाषा समिती, विधानमंडळ, मुंबई 

७. मा.मंत्री, मराठी भाषा यांचे विशेष कार्य अधिकारी. 

८. अ.मु.स. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रधान सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

१०. संबधित सर्व समिती सदस्य 

११. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
१३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१६. निवडनस्ती (भाषा-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


